झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई/पुणे व पिंपरी 
चिंचवड आणि नागपूर तसेच मुंबई महानगर प्रदेश 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (MMR-SRA) वगळता 
राज्यातील इतर क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण स्थापन करण्यासंदर्भात शासनास शिफारस 
करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास गटास मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : झोपसू-२०२०/प्र.क्र.६६ (भाग-१)/२०२०/झोपसू 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक - १८ जुले, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : झोपुयो-२०१३/प्र.क्र.१७/झोपसू, 

दि.३०/०५/२०१४ 

२) शासन निर्णय ,गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : झोपुयो-२०२०/प्र.क्र.६६/२०२०/झोपसू, 
दि.१८/०९/२०२० 

३) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : झोपसू-२०२०/प्र.क्र.६६ 
(भाग- १)/२०२०/झोपसू, दि. २७ ऑगस्ट, २०२१ 

४) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : झोपसू-२०२०/प्र.क्र.६६ 
(भाग- १)/२०२०/झोपसू, दि. ०३ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई, पुणे व पिंपरी चिंचवड, नागपूर आणि मुंबई महानगर 
प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण वगळता राज्यातील प्रमुख शहरातील झोपडपट्टयांच्या 
पुनर्वसनाबाबत अभ्यास करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक 
१८.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या समन्वयाखाली 
अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. सदरहू अभ्यासगटाची बैठक अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०१.०२.२०२३ रोजी ७वी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदरहू 
बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार संबंधित कार्याळयांकडून दि. ०९ फेब्रुवारी, २०२३ च्या पत्रान्वये अभिप्राय 
मागविण्यात आले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपुप्रा, पुणे यांचे अभिप्राय वगळता इतर 
कोणत्याही कार्यालयाचे अभिप्राय प्राप्त झाळे नाही. त्यामुळे बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या अनुषंगाने 
अभिप्राय तात्काळ पाठविण्याबाबत अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या स्वाक्षरीने अर्धशासकीय पत्र 
पाठविण्यात आले आहे. सदरहू अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर समितीचा अहवाल सादर करण्यास अजून 


शासन निर्णय क्रमांकः झोपसू-२०२०/प्र.क्र.६६ (भाग-१)/२०२०/झोपसू 


काही कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अभ्यासगटाच्या पुढील प्रशासकीय 
कामकाजाकरिता आणखी काही महिने मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. सबब, दिनांक १८/०९/२०२० 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या समन्वयाखालील स्थापन केलेल्या 
अभ्यास गटाच्या समितीस शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी जून २०२२ पासून डिसेंबर २०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई/पुणे व पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर तसेच मुंबई 
महानगर प्रदेश वगळता राज्यातील इतर क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन 
करण्यासंदर्भात अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक 
१८/०९/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या समन्वयाखालील 
स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या समितीस शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी डिसेंबर २०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१८१३०९४४५१०९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by MYLAWARAM DURGAPRASAD P 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING 


IN: 

DEPARTMENT, postalCode=400032, st: hi it 
2.5.4.20=f4fd0ac26ad2a365a8e829907c5e76b91 1fed9b1b9e48cc2 
854c4b8a14b0d; 
pseudonym=C615C97735388C2A3FF7F32D4E4203939DAEDCFD, 


D ) RG A Pp RA A D ) Pp BEFBBOAE84804C4DA8D35ABF219S5EBB1DC727DE 
9B0A094BEA77F4CA6BE5965DB, cn=MYLAWARAM 
Date: 2023.07.18 13:12:02 +05'30' 


(दुर्गाप्रसाद मैलावरम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य व संसद सदस्य 

८. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

९. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः झोपसू-२०२०/प्र.क्र.६६ (भाग-१)/२०२०/झोपसू 


११.प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (१),मंत्रालय, मुंबई 

१३.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२),मंत्रालय, मुंबई 

१४.प्रधान सचिव (उद्योग) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.आयुकक्‍्त, महानगरपालिका (ठाणे, नवीमुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी- 
निजामपुर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर) 

१६.व्यवस्थापकीय संचालक, शहरे व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको),बेलापूर नवी मुंबई 

१७.संचाळक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे 

१९.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई 

२०.सर्व उपसचिव/ अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१.मुख्याधिकारी, नगरपालिका (अंबरनाथ, बदलापूर,पेण, अलिबाग,खोपोली,माथेरान,कर्जत) 

२२.निवड नस्ती (झोपसू). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


